आर्थिक गुन्हे,मुंबई विभागाकडील गु.र.क्र.०२/ 
२०१८ (प्र.क्र.०५/२०१८,खार पोलीस स्टेशन) 
भा.द.वि. कलम ४२०,४६५,४६७,४६८, ४७१, 
१२० (ब) या प्रकरणात मा.सत्र न्यायालय, 
मुंबई येथे विहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्त करण्यात आलेल्या अँड.श्री.राजा 
ठाकरे यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०२१८/प्र.क्र.५६/पोल-१० 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजुगुरु चौक 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जून, २०१८ 


संदर्भ शासन अधिसुचना, विधी व न्याय विभाग क्र.२०१८/यु.ओ.आर.२४/डी-१४, 
दिनांक ०९.०२.२०१८. 


शासन निर्णय:- 

आर्थिक गुन्हे, मुंबई विभागाकडील गु.र.क्र.०२/२०१८ (प्र.क्र.०५/२०१८,खार पोलीस 
स्टेशन) या प्रकरणात AA न्यायालय, मुंबई येथे शासनाच्या वतीने कामकाज 
पहाण्यासाठी अँड.श्री.राजा ठाकरे यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन 
दि.०९.०२.२०१८ च्या अधिसूचनेद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.राजा ठाकरे यांना प्रतिदिन खालीलप्रमाणे फी 
अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


ओ) प्रतीदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु.२५,०००/- 


2. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही 
प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी 
अँड.श्री.राजा ठाकरे यांना उपरोक्‍त फी व्यतिरिक्त अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा अन्य 
कोणत्याही प्रकारची फी वा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (००(१०८), राज्य 
मुख्याळय पोलीस, (०२) (09), शहर पोलीस आस्थापना (२०५५ ००९७), २८- व्यावसायिक व 
विशेष सेवा, या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक 
निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०२१८/प्र.क्र.५६/पोल-१० 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६४/१८/व्यय-७, दिनांक 
२५.०५.२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥9॥/85॥[॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०२१०५१५२४०२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by Kishor Shy Bhal 


K 5 h 0 r S h ya mM la 0 rs cd som seats 1 व 7 i. 70214 
B h a | e | ठे 0 दाव cr 6bfe5e1e58426881 bc36b968ffd 
(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधी),गृह विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई 

३. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

६. अँड. श्री.राजा ठाकरे, ३०१, मारुती मॅन्हान, १७, रघुनाथ दादाजी स्ट्रीट, फोर्ट, 
मुंबई - Yoo ००१. 

७. विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


